RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


Reg.No. MH/ MR/ South- 321/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १७ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जून २०१४ 

( संदर्भ - कलम १ चे उप - कलम ३ ) 


अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१४ /( ७३/१४ ) लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ च्या उप- कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . ( २), ( ३), ( ४ ), (५ ), व ( ६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटादारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील . 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


पिंपळगाव ( ढाळे ) मध्यम 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


प्रकल्प, तालुका-बार्शी, 


जिल्हा सोलापूर . 


पिंपळगाव ( ढाळे ) मध्यम 
प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र , 
तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर 
उजवा कालवा कि.मी. १३ ते २३ 
ल.वि.क्र . ६ ते १२ 
१६०४.९९ हेक्टर ( कालवा व उपसा ) 


( १) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११ , शके १९ ३६ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


२ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


को . प. ब. जांबूड , 
ता . माळशिरस , 
जिल्हा सोलापूर . 


को . प . ब . जांबूडचे लाभक्षेत्र 
ता . माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
( उपसा १४६५ हेक्टर ). 


" 


३ 


वाफेगाव को . प . बंधारा , 
ता . माळशिरस , 
जिल्हा सोलापूर . 


वाफेगाव को . प . बंधाराचे 
लाभक्षेत्र, ता . माळशिरस , 
जिल्हा सोलापूर ( उपसा १८२० हेक्टर) . 
ल . पा . त . चिखलगीचे लाभक्षेत्र 
ता . मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर 
१३७५ हेक्टर ( कालवा). 


" 


__ " _ 


" 


४ 


ल. पा . त . चिखलगी, 
ता . मंगळवेढा, 
जिल्हा सोलापूर . 
ल . पा . त . धुबधुबी 
ता . द. सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 


" 


" 


५ 


ल . पा . त. धुबधुबीचे लाभक्षेत्र 
ता . द. सोलापूर , जिल्हा सोलापूर 
७१३ हेक्टर ( कालवा). 
सा . त. करजगीचे लाभक्षेत्र , 
ता . अक्कलकोट , जिल्हा सोलापूर , 
४१५ हेक्टर ( उपसा) . 


६ 


__ " _ 


सा . त . करजगी 
ता . अक्कलकोट , 


जिल्हा सोलापूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११, शके १९ ३६ 


20 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 9th June 2014 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No. CDA - 1014 /(73/14 )/CAD (Works ).— In exercise of the power conferred by Section 1( 3) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable , Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2 ),(3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force , the provision of the Act . In said notified area , as provided under Section 7 of 
the Act, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System 
by Farmers Act, 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Applicable 


Date of 


Remark 


area 


No. 
( 1 ) 


Section 
applied 

( 4 ) 


application 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


30th June 2014 


... 


1 Pimpalgaon ( Dhale ) 

Medium Project, 
Tal. Barshi, 
Dist . Solapur . 


Command Area of 

All 
Pimpalgaon (Dhale ) 
Medium Project, 
Tal. Barshi, Dist . Solapur 
RBC K.m. 13 to 23 
Minor No. 6 to 12 
1604.99 Ha (Canal and Lift ). 


2 K. T. Weir at Jambud 


Tal. Malshiras, 
Dist. Solapur. 


Command Area of K. T. 
Weir at Jambud , 
Tal. Malshiras, 
Dist. Solapur. 
1465.00 Ha. (Lift ) 


3 K. I. Weir at 

Waphegaon , 
Tal. Malshiras, 

Dist. Solapur. 
4 M. I. Tank at Chikhalgi, 

Tal. Mangalwedha , 
Dist. Solapur . 


Command Area of K. T. 
Weir at Waphegaon , 
Tal. Malshiras, 
Dist. Solapur 1820.00 Ha . (Lift). 


Command area of 
M. I. Tank , at Chikhalgi, 
Tal. Malshiras , 
Dist. Solapur. 
1375.00 Ha (Canal) 


भाग चार ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११, शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


22 


> 


5 Minor Irrigation 

Tank at Dhubdhubi, 
Tal. S. Solapur , 
Dist. Solapur . 


Command area of 
Minor Irrigation Tank , 
at Dhubdhubi, 
Tal. S. Solapur , 
Dist . Solapur . 
713.00 Ha (Canal) . 
Command area of 
Storage Tank at 
Karajgi, Tal. Akkalkot , 
Dist . Solapur . 
415.00 Ha (Lift ). 


22 


6 Storage Tank at 

Karajgi, Tal. Akkalkot , 
Dist. Solapur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११, शके १९ ३६ 


५ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जून २०१४ 

[ संदर्भ - कलम १( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१४ / ( ७३/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम ५ , ६, १० , १३ , १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ३ व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत आहेत. 
तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता, 


( १ ) 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 

( ४ ) 
अधीक्षक अभियंता , 
भीमा कालवा मंडळ , 

सोलापूर . 


लघु पाटबंधारे 


विभाग क्र . १, सोलापूर . 


" 


no 


( २ ) 
१ पिंपळगाव ( ढाळे ) मध्यम प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र , 

तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर , उजवा कालवा 
कि . मी . १३ ते २३ , ल . वि . क्र . ६ ते १२ 

१६०४.९९ हेक्टर ( कालवा व उपसा) . 
२ को . प. ब. जांबूडचे लाभक्षेत्र , ता . माळशिरस , 

जिल्हा सोलापूर ( उपसा १४६५ हेक्टर) . 
वाफेगाव को . प. बंधाराचे लाभक्षेत्र , ता . माळशिरस 

जिल्हा सोलापूर ( उपसा १८२० हेक्टर ). 
४ ल. पा. त . चिखलगीचे लाभक्षेत्र , ता. मंगळवेढा , 

जिल्हा सोलापूर १३७५ हेक्टर ( कालवा). 
५ ल. पा . त. धुबधुबीचे लाभक्षेत्र, ता . द. सोलापूर , 

जिल्हा सोलापूर ७१३ हेक्टर ( कालवा). 
६ सा . त . करजगीचे लाभक्षेत्र, ता . अक्कलकोट , 

जिल्हा सोलापूर ४१५ हेक्टर ( उपसा ). 


" 


" 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार ब -२ अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११ , शके १९ ३६ 


7 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 9th June 2014 


[ See Rule - 1 ( 3 )] 


NOTIFICATION -II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No. CDA - 1014 / 73/ 14 )/CAD (Works).— In exercise of the power conferred by sections 5 , 6 , 10 , 
13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in ( of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) columns ( 3 ) and ( 4 ) of the table 
below for the purposes ofMMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project and Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers . 
For all purposes 

To handle matters 
( except Appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 

Act , 2005 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 Command Area of Pimpalgaon (Dhale ) 

Medium Project , Tal. Barshi, 
Dist. Solapur RBC Km . 13 to 23 
Minor No. 6 to 12 , 1604.99 Ha . 
(Canal and Lift) . 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division No. 1 , 
Solapur . 


Superintending 
Engineer , Bhima 
Canal Circle , 
Solapur. 


2 


_ ” — 


2 Command Area of K.T. Weir at 

Jambud , Tal. Malshiras, 

Dist . Solapur , 1465.00 Ha. (Lift). 
3 Command Area of K.T. Weir at 

Waphegaon , Tal. Malshiras , 

Dist. Solapur, 1820.00 Ha. ( Lift). 
4 Command Area of M. I. Tank at 

Chikhalgi, Tal, Malshiras , 

Dist . Solapur , 1375.00 Ha. (Canal). 
5 Command Area of Minor Irrigation 

Tank at Dhubdhubi, Tal. S. Solapur , 

Dist. Solapur , 713.00 Ha . (Canal) . 
6 Command Area of Storage Tank at 

Karajgi, Tal. Akkalkot, 
Dist. Solapur, 415.00 Ha. ( Lift ). 


" 


" 


" 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६ - जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११ , शके १९ ३६ 


७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालय, नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो . ते . रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
मुंबई शरीररचना शास्त्र अधिनियम, १९ ४ ९ . 

क्रमांक एमईडी -१०१४ / प्र.क्र .१६४/शिक्षण -२. - मुंबई शरीररचना शास्त्र अधिनियम , १९ ४ ९ (१ ९ ४ ९ चा मुंबई अकरा ) च्या कलम 
४ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, पोलीस आयुक्त , सोलापूर शहर यांना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ५ च्या पोट-कलम (१) ( २) व ( ३) मध्ये नमूद प्रयोजनार्थ, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या पोट -कलम (२ ) नुसार सक्षम 
प्राधिकरण म्हणून 

घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अंजली वि . अंभिरे , 
शासनाच्या उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital, New Building , 9th Floor, 
G. T. Hospital Complex, Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001, 

dated 18th June 2014 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY ANATOMY ACT, 1949 . 


No. MED- 1014/ C.R.164/ 14/ EDU- 2. — In exercise of the powers conferred by section 4 of the 
Bombay Anatomy Act, 1949 ( Bombay XI of ) the Government of Maharashtra, hereby declares 
the Commissioner of Police , Solapur City, as mentioned in sub -section ( 2 ) of section 2 of the 
said Act , as an authorised officer for the purpose of sub - sections ( 1 ) (2 ) and ( 3 ) of section 5 of 
the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE, 
Deputy Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २६- जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११, शके १९ ३६ 


. 


गृह विभाग 


३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र , मंत्रालय, कफ परेड , 

मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १८ जून २०१४ . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरएलवाय -२०१४ / प्र.क्र .१५/रेल्वे कक्ष. - महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे असा आदेश देत आहे की, दक्षिण मध्य रेल्वेच्या 
सिकंदराबाद -मुदखेड या मार्गावरील करखेली व सरमाळा या रेल्वेस्थानकांच्या दरम्यान कि.मी. ४०९ / ९ ०० ते ४१०/२३० वरील प्रस्तावित 
नवीन प्रवासी रेल्वे स्थानकाचे नाव खालीलप्रमाणे राहील : 


मराठी 


हिंदी 


इंग्लीश 


“ चिकना " 


“ चिकना " 


" 


“ Chikna " 


सर्व संबंधितांनी वरील बदलाची नोंद आपल्या राज्य शासकीय अभिलेख्यामध्ये घ्यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि . अ. मालेगांवकर , 
शासनाचे वि.का.अ. तथा स.स. 


HOME DEPARTMENT 
30th Floor , World Trade Center, Mantralaya , Cuff Parade, 

Mumbai 400 005 , dated 18th June 2014 


NOTIFICATION 


No. RLY - 2014 /C.R . 15 /Railway Cell . — The Government of Maharashtra is hereby pleased 
to direct that the name of the proposed New halt station at km. 409/900 to 410/230 between 
Karkheli - Sarmala on Secunderbad -Mudkhed Section of South Central Railway for Passenger 
traffic will be as follows : 


Marathi 


Hindi 


English 


“ चिकना " 


“ चिकना " 


" 


“ Chikna ” 


2. The necessary change in the Government records of the State should be carried 
out accordingly by all concerned . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. A. MALEGAONKAR , 
O.S.D. and J.S. to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २६- जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११, शके १९ ३६ 


९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३१ मे २०१४ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ . 

क्रमांक एमुशु -२०१४ / १४४३ / प्र.क्र .२१० / म-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री 
झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन Abeer Textile P. Ltd. या संस्थेच्या एकूण २२०००००० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) 
वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किमतीच्या 

एकूण रुपये २४,२०,००,००० च्या क्रमांक २१०००१ ते क्रमांक २२२१०००० पर्यंतच्या 
एकूण (दोन्ही धरून ) २२०००००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये २,४२,००० (रुपये दोन लक्ष बेचाळीस हजार फक्त ) एवढे एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २६- जुलै २, २०१४ / आषाढ ५-११ , शके १९ ३६ 


7 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
WTC , Centre- 1, 30th Floor, Cuffe Parade, Mumbai, dated 16th June 2014 


Order 


MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS , BOOTLEGGERS , DRUG OFFENDERS , 

DANGEROUS PERSONS AND VIDEO PIRATES ACT, 1981. 


No. MPDA - 1113/CR - 324 /Spl-3B . — Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that 
having regard to the circumstances prevailing and which are likely to prevail in the District of 
Pune it is necessary that during the period commencing from the 16th June , 2014 and ending on 
the 30th June , 2014 , the District Magistrate of the said District may also , if satisfied as provided 
exercise the powers in sub -section ( 1 ) of section 3 of the Maharashtra Prevention of Dangerous 
Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders , Dangerous Persons and Video Pirates Act , 
1981 (Mah . No. LV of 1981) ( hereinafter referred to as " the said Act" ); 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 3 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby directs that for the period commencing from the 
16th June 2014 and ending on the 30th June 2014 , the District Magistrate Pune may also , if 
satisfied as provided in sub - section ( 1) of section 3 of the said Act, exercise the powers conferred 
on the State Government by sub -section ( 1 ) of section 3 of the said Act. 


By order and in name of the Governor of Maharashtra , 


C. D. CHAUDHARI, 
Under Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


